राज्य योजना सन २०२१-२२ 

डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या योजनेंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- 24 मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६.०४.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४.१०.२०२१ 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०३.०२.२०२२ 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-१/इए/यो/प्र.क्र.०२/२०२१-२२/१७९, दिनांक १६.०२.२०२२. 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-१/इए/यो/प्र.क्र.०२/२०२१-२२/१७८, दिनांक १६.०२.२०२२. 
७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र.५२/३३०८/२०२१-२२, दिनांक १६.०३.२०२२. 
८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र.५१/३३२२/२०२१-२२, दिनांक १६.०३.२०२२. 
९. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
१७.०३.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरिता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सुधारीत अंदाजानुसार एकूण रु. ६८००.०० लक्ष नियतव्यय 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१, २, ३, ४ व ९ चे शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ मध्ये निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 


संदर्भ क्रमांक ५, ६, ७ व ८ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी डॉ. ऱयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या योजनेंतर्गत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले असून त्या अनुषंगाने शासनाकडुन 
पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक ९ चा शासन निर्णय विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 


(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ५ व ६ तसेच प्रधान 


मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ७ व ८ च्या पत्रान्वये केलेली 
निधीची मागणी लक्षात घेऊन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) या 
लेखाशिर्षातर्गत खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रु.११७६.३८ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या 


प्रपत्रात नमुद कार्यबाबींवर खालील अटी व aiid अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे: (रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शिर्ष सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा निधी 
०२-मजुरी ११७६.३८ 


vi. 


vil. 


सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन 2024-22 मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनिकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे 
संरक्षण, (००) (१८) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) 
अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात 
यावा. 


योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
सोबत जोडलेल्या सहपत्रातील कार्यबाबीपैकी आवश्‍यकता व निकड लक्षात घेवून 
आपल्या स्तरावरुन निधी वितरीत करावा. 


वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 


सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 


कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा Vardar असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१, वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
०३.०२.२०२२ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ- 
३, दिनांक १७.०३.२०२२ चे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १७.०३.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२५१४४००१६६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signe: d by SIDI 
DN: 
DEF 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व | नावाने 


वाने 
DESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


Pa 


(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई/पूर्व, नागपूर. 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर/चंद्रपूर/नाशिक. 

६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

८. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKKK 


Cc AW AD Oo 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्युएलपी ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१, दिनांक :- २५ मार्च, २०२२ सोबतचे 


प्रपत्र. 
अ.क्र. | वनवृत्त तपशिल रक्‍कम. 
(रु. लाखात) 
१ Gq व्याघ्र प्रकल्प, | उमरेड-पवनी कऱ्हांडला मधील २ ५०.०० 
नागपूर गावांकरीता रु. २५.०० लक्ष प्रमाणे. 
२ मुख्य वनसंरक्षक | वर्धा वन विभागातील २५ गावांकरीता ६२५.०० 
(प्रादेशिक) नागपूर रु. २५.०० लक्ष प्रमाणे 
३ मुख्य वनसंरक्षक | वनालगतच्या संवेदनशिल गावांमध्ये ५ ५९.३८ 
(प्रादेशिक), चंद्रपुर ठिकाणी जाळीदार कुंपण करणे. 
४ मुख्य वनसंरक्षक | ४६ गावांकरीता रु. २५.०० लक्ष प्रमाणे ११५०.०० 
(प्रादेशिक), चंद्रपुर 
षु मुख्य वनसंरक्षक | ST वनसंरक्षक, अहमदनगर १२७.५४ 
(प्रादेशिक), नाशिक. विभागातील १९४६ लाभार्थ्याना नवीन 
कनेक्ठान व प्रथम वर्षाकरीता ८ 
सिंलेंडरकरीता 
एकूण |  २०११.९२ 


KKEKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


